भूमिहिन दारिद्रयरेषेखालील आदिवासींचे 
सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत खरेदी 
करावयाच्या जमिनींच्या किंमतीबाबत मार्गदर्शक 
तत्वे विहित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र.भुदायो-०७२२/प्र.क्र.१६६/का-१४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ७ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- १. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भुवायो-२००३/प्र.क्र.१४२/ 
का-९, दिनांक २४ फेब्रुवारी,२००४ 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : भुवायो-२००३/ 
प्र.क्र.१४२/ का-९, दिनांक २५ नोव्हेंबर, २००५ 
३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भुवायो-२००९/प्र.क्र.१२६/ 
का-९, दिनांक ४ फेब्रुवारी,२०१० 
४. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : भुवायो-२०१८/प्र.क्र.१२७/ 
का-१४, दिनांक २८ जुले, २०२१ 
वाचा येथील अनुक्रमांक्र ४ मधील शासन निर्णय क्रमांक : भुवायो-२०१८/प्र.क्र.१२७/ 
का-१४, दिनांक २८ जुले, २०२१ मधील मार्गदर्शक तत्वांमधील, 
मुद्दा क्रमांक २५ मध्ये “या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी आयुक्त, 
आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांच्या अधिनस्त राहील.” व 
मुद्दा क्रमांक ३५ मध्ये “सदर योजना राबविण्याकरीता होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकावा. 
मागणी क्र.टी-४, २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-जनजाती क्षेत्र उपयोजना-०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण- 
१०२-आर्थिक विकास - (११) भूमिहीन आदिवासींना जमिनीचे वाटप-(११)(०१) राज्य 
योजनांतर्गत योजना (२२५-३५६५) दत्तमत.” 


यांच्याऐवजी 


मुद्दा क्रमांक २५ मध्ये “जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमाचे नियंत्रक अधिकारी 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव असल्याने या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करुन देण्यात आळेला 
निधी जिल्हाधिकारी यांच्या अधिनस्त राहील” व मुद्दा क्रमांक ३५ मध्ये “सदर योजना 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः भुदायो-०७२२/प्र.क्र.१६६/का-१४ 


राबविण्याकरीता होणारा खर्च हा जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम अंतर्गत मागणी 
क्र.टी-९, उपशिर्ष सांकेतांक TT २४००२१ खाली खर्ची टाकावा.” 


2. 


असे वाचावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०९०७१५४२२४००२४ असा 


आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
p | a ka S h V ij a y oho cov oF hannasie th TRIBAL DEVELOPMENT 


2.5.4.20=1b4b695a8c26d140fc5c049d281 eedbf23beed9a89ad7526416132 
28114 


e pseudonym=23F17B7ABBFC6358B3073C61D025B7893A825E: 
serialNumber=400892E5E82479E4F3C8CF46538DC917B7071£979796D371 
78D3B709E19155AB, cn=Prakash Vijay Waje 


Date: 2022.09.07 15:49:51 +05'30' 


(प्र. वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१ मा.राज्यपाल महोदयांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३ मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

४ मा. मंत्री/ मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५ मा. विरोधी पक्षनेते, विधानमंडळ, मुंबई 

६ मा. संसद सदस्य (सवी 

७ मा. विधानमंडळ सदस्य (सर्व) 

८ मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

९ अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२ अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३ प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४ प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५ सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६ सर्व विभागिय आयुक्‍त 

१७ आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१८ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 
मर्या., नाशिक 

१९ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः भुदायो-०७२२/प्र.क्र.१६६/का-१४ 


२० आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

२१ अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/ नाशिक / नागपूर /अमरावती 

२२ सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 

२३ सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

२४ सर्व जिल्हा भुमि अभिलेख अधिकारी 

२५ सर्व उप विभागीय अधिकारी 

२६ सर्व सहनिबंधक, नोदणी शुल्क व मुल्यांकन 

२७ सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 

२८ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२९ सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

३० मा.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरीक्षण), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

39 अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

३२ माहिती व प्रसिध्दी संचालनालयातील आदिवासी विकास विभागाचे संपर्क अधिकारी. 

३३ सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासनप अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

३४ निवड नस्ती (का-१४), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


